सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेंचा पहिला/दुसरा/तिसरा लाभ मंजूर 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन Beal HAH : कौविउ-२०२१/प्रक्र.०७/प्रशा-२ (रोजगार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन१११९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३, 


दिनांक ०२ मार्च, २०१९ 


२) आयुक्त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, 


नवीमुंबई यांचे पत्र क्रमांक : कौविरावेउआ-२/राजप/आस्था/ 
(७९/२०१८)/३८८०-८१, दिनांक २७ जून, २०२१ 


शासन आदेडा : 
संदर्भाकींत वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयाअन्वये 
सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पहिला/ दुसरा लाभ / तिसरा लाभ मंजूर 


करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुसार आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयाअंतर्गत 
येणाऱ्या सहायक आयुक्‍त (गट-अ) (एस-१८ : ४९१००-१५५८००) या संवर्गात सलग २० 


वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये लाभाच्या 
सुधारीत सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ वेतन श्रेणी (एस-२३ : ६७७००- 
२०८७००) ही खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे. 


सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दुसरा लाभ 


अ. | अधिकाऱ्याचे सध्याचे पदनाम । पहिला लाभ । वित्त विभाग शा.नि. दिनांक ०२ 
क्र. | नाव मिळाल्याचा | मार्च, २०१९ नुसार (२० वर्ष 
दिनांक नियमित सेवे नंतर) सेवातंर्गत 

लाभांच्या सुधारीत आश्वासित 
प्रगती योजना दुसरा लाभ 
अनुज्ञेय दिनांक 

Ea q ०२ 03 | 0४ ०५ 

| 9 | श्रीम. छा.अ.कुबलळ | सहायक आयुक्त | 03.02.2099 ०३.०८.२०१९ 

२ श्रीम. क.ह.जावळे | सहायक आयुक्‍त | ३१.०७.२०११ ३१.०७.२०१९ 

३ श्री. वि.जा.मुकणे | सहायक आयुक्त | १९.०७.२०११ १९.०७.२०१९ 


शासन आदेशा क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.०७/प्रशा-२ (रोजगार) 


२. आयुक्त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांनी सदर आदेशाची 
अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाळ शासनास सादर करावा. 


2 सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२१०८०६१३३२३२११०३ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Santosh Vithal ® 
Rokade 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


१.मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२.मा.राज्यमंत्री (कौठळय विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई /नागपूर 


४.आयुक्त, Hated विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवीमुंबई 


५.उप SIG, Pied विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय विभागीय 
मुख्यालय (सवी 


६.सहायक आयुक्त , जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तलय 
(सबंधित सवी 


७.सहायक syed, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, 
(सबंधित सर्व ) 


८.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई 
९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित सवी 


११.सबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, PRCT विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तलय , 


कोकण भवन, नवीमुंबई यांचेमार्फत) 
१२. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


